सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षा मध्ये असामान्य 
परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन 
अतिरिक्त तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने मंजुरी 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनजीसी-२०२०/(१२८/२०)/मशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा: १) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६. 
२) शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१७/(१२८/१७)/मशि-४, दिनांक ०४ जुळे, २०१७ 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ दिनांक ०१ मार्च, २०१७ पासून अंमलात 
आलेला आहे. उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होण्याचे वाढते प्रमाण व विद्यार्थ्यांचा 
विशिष्ट अभ्यासक्रमाकडे असलेला कल विचारात घेता, कोणताही विद्यार्थी इच्छित उच्च 
शिक्षणापासून वंचित राहू नये, हे विचारात घेऊन या अधिनियमातील कलम १०९ (८) मध्ये असामान्य 
परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या अतिरिक्‍त नवीन तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने मान्यता 
देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर तरतूदीस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये 
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी शासनास विशिष्ट fram staked नवीन तुकड्यांचे 
प्रस्ताव सादर केले होते. सदर प्रस्तावांची संदर्भाधीन शासन निर्णयांन्वये विहीत करण्यात आलेल्या 
निकषांनुसार तपासणी करण्यात आली. सदर तपासणीअंती विद्यापीठांनी शासनास शिफारशीत 
केलेल्या प्रस्तावांपैकी पात्र ठरलेल्या विशिष्ट विद्याशाखांच्या अतिरिक्‍त नवीन तुकड्यांच्या 
प्रस्तावांना जलदगती पद्धतीने मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 
शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या शौक्षणिक वर्षामध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी शासनास शिफारशीत 
केलेल्या प्रस्तावांपैकी पात्र ठरलेल्या विशिष्ट विद्याशाखांच्या अतिरिक्‍त नवीन तुकड्यांना महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (८) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या 
अधिकारानुसार अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयात पुढील विवरणात नमुद केल्यानुसार 
खालील अटी व शा्तीच्या अधिन राहून कायम विनाअनुदान तत्वावर मंजूरी देण्यात येत आहे : - 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२०/( 92¢/20)/ARI-¥ 


अ. | क्र. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती 
क्र अतिरिक्त तुकडी 
शि २ ३ 1४ | 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
| ij ज्ञानोदय एज्युकेशन ट्रस्टचे, ज्ञानोदया डिग्री वाणिज्य- बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 


कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स अँण्ड कॉमर्स, कोल्ही | १ अतिरिक्त तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) 
चिंचोटी कमान रोड, वसई (पू) ता. वसई, जि. 
पाळघर- ४०१ २०८ 


२ २ | हबीब एज्युकेशन अण्ड वेल्फेअर सोसायटीचे १) वाणिज्य- बंचलळर ऑफ HAR 
एम.एस. कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स, सायन्स, (बी.कॉम) १ अतिरिक्‍त तुकडी (माध्यम- 
बी.एम.एस., बी.एस्सी. (आय.टी.) बी.एस्सी. इंग्रजी) 

(सी.एस) मु. देवघर, पो. खानिवली, वाया कुडूस =| २) वाणिज्य- बी.एम.एस.-१ अतिरिक्त 
ता. वाडा, जि. पालघर तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) 


३ ।३ | माणगाव शिक्षण प्रसारक मंडळचे, डी.जी.तटकरे | विज्ञान- एम.एस्सी (ऑरगॅनिक) बाय 


महाविद्यालय, आर्टस, सायन्स, कॉमर्स जिल्हा पेपर्स-१ अतिरिक्‍त तुकडी 
ASIAN, जुने माणगाव, ता. माणगाव, 
जि.रायगड 

४ |e  । निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज ऑफ कॉमर्स | वाणिज्य- बी.एम.एस.- १ अतिरिक्‍त 
अँण्ड सायन्स डी.एस.रोड, ARM नगर, ठाकुर तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) 
कॉम्पलेक्स, कांदिवली (पू.) ता. बोरीवली, जि. 
मुंबई- ४००१०१ 

५ |५ | न्यायाधीश तात्यासाहेब आठल्ये कला वेदमूर्ती विज्ञान- एम.एस्सी अर्नेलिटीकल 
एस.आर.स.प्रे वाणिज्य, विधिज्ञ दादासाहेब पित्रे केमिस्ट्रि १ अतिरिक्त तुकडी (माध्यम- 
विज्ञान महाविदयालय, देवरुख, जि.रत्नागिरी. इंग्रजी) 

& ६ | महात्मा एज्युकेशन सोसायटीचे, Mego १) वाणिज्य- बंचलळर ऑफ HAR 


महाविद्यालय, न्यु पनवेल डॉ. के.एम.वासुदेवन (अकौंटींग अँण्ड फायनान्स) १ अतिरिक्त 
पिल्लई परिसर, सेक्टर-१६, प्लॉट नं. १०, नवीन तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) 

पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड ४१०२०६ 2) वाणिज्य- बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट 
स्टडीज (बी.एम.एस.) १ अतिरिक्‍त तुकडी 
(माध्यम- इंग्रजी) 


७ ७ | शिरोमनी गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटीचे, गुरूनानक १) विज्ञान- एम.एस्सी (बॉटनी) बाय 


खालसा कला, विज्ञान आणि वाणिज्य पेपर्स- १ अतिरिक्त तुकडी इंग्रजी 

महाव्रिद्यालय, नाथालाल पारेख मार्ग माटुंगा पूर्व माध्यम 

ता. मुंबई शहर, जि. मुंबई २) विज्ञान- एम.एस्सी (झुलॉजी) बाय 
पेपर्स- १ अतिरिक्त तुकडी इंग्रजी 
माध्यम 


३) विज्ञान- एम.एस्सी (फिजिक्स) बाय 
पेपर्स- १ अतिरिक्त तुकडी इंग्रजी 
माध्यम 


पृष्ठछपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२०/( 92¢/20)/ARI-¥ 


अ. | क्र. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती 
क्र अतिरिक्त तुकडी 
हिम २ ३ 118४] 
४ विज्ञान- एम.एस्सी 
(मायक्रोबायोलॉजी) बाय पेपर्स- 9 
अतिरिक्त तुकडी इंग्रजी माध्यम 
५) विज्ञान- एम.एस्सी (एनॅलिटीकल 
केमिस्ट्रि) बाय पेपर्स- १ अतिरिक्‍त 
तुकडी इंग्रजी माध्यम 
६) विज्ञान- एम.एस्सी डिग्री कोर्स इन 
न्युट्रास्युटीकल्स-१ अतिरिक्‍त 
तुकडी इंग्रजी माध्यम 
७) विज्ञान- एम.एस्सी (कॉम्प्युटर 
सायन्स) - १ अतिरिक्त तुकडी इंग्रजी 
माध्यम 
८) विज्ञान- एम.एस्सी (SORA 
टेक्नॉलॉजी) - १ अतिरिक्‍त तुकडी 
इंग्रजी माध्यम 
८ ८ | स्टलिंगकला, विज्ञान आणि वाणिज्य वाणिज्य- बी.एम.एस. १ अतिरिक्‍त 
महाविद्यालय, नेरूळ प्लॉट नं.९३ सेक्टर १९, तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) 
नेरूळ (पू) नवी मुंबई, ता. जि. ठाणे- ४००७७०६ 
९ ९ | स्वयंसिध्दी मित्र संघ नाईट डिग्री कॉलेज, भिवंडी, | १)वाणिज्य- बी.एम.एस. १ अतिरिक्‍त 
सोनादेवी कंम्पाउंड ऑक्ट्राय नाक्या जवळ, तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) 
कल्याण रोड, भिवंडी, ठेम्घर, ता. भिवंडी, जि. 2) वाणिज्य- बॅचलर ऑफ कॉमर्स 
ठाणे - ४२१३०२ (बी.कॉम) १ अतिरिक्‍त तुकडी (माध्यम- 
इंग्रजी) 
i : व्ही.के.कृष्णन मेनन HIST ऑफ HA अँण्ड वाणिज्य- बी.एम.एस. १ अतिरिक्‍त 
इकॉनॉमिक्स अँण्ड शंकर दिघे कॉलेज ऑफ तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) 
सायन्स, रेल्वे स्टेशन जवळ, सावरकर मार्ग, भांडूप 
(पू), मुंबई-४२, ता.कुर्ला, जि.मुंबई सब-अर्बन- 
४०००४२ 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
रि १ Pi नारायण बाबासाहेब एज्युकेशन सोसायटी, बी.कॉम भाग- १ 
इचलकरंजी संचलित श्री. व्यंकटेश महाविद्यालय, 
इचलकरंजी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर. 
१२ ।२ | डा. घाळी कालेज, गडहिंग्लज, ता.गडहिंग्लज, बी.कॉम भाग- १ 
जि.कोल्हापूर 
१३ ।३ ।न्यू कॉलेज, शिवाजी पेठ, कोल्हापूर बी.कॉम भाग- १ 


पृष्ठछपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२०/( 92¢/20)/ARI-¥ 


अ. | क्र. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती 
क्र अतिरिक्त तुकडी 
1१ | २ ३ PB 

१४ ।४ | रयत शिक्षण संस्थेचे सद्गुरू गाडगे महाराज बी.काम. इन्फॉरमेशन टेक्नालॉजी 
कॉलेज, कराड, ता.कराड, जि. सातारा (एन्टायर) भाग- १ 

१५ |।५ | रयत शिक्षण संस्थेचे धनंजराव गाडगीळ कॉलेज १बी.काॉम भाग-१ 
ऑफ कॉर्मर्स, सातारा 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

१६ | GARI ASS हुतात्मा राजगुरु महाविद्यालय, । वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.काम वर्ष 
राजगुरुनगर, ता.खेड, जि.पुणे पहिले, 

१७ |२ | रयत शिक्षण संस्था एस.एम.जोशी कॉलेज पत्ता- । मानवविज्ञान-बी.ए. वर्षे पहिले 
माळवाडी हडपसर ता.पुणे( महानगरपालिका हद्द) | वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम वर्ष 
जि.पुणे पहिले, 

विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी.कॉम्प्युटर 
सायन्स वर्ष पहिले. 

विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी.वर्ष पहिले 
विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.सी.ए. (विज्ञान)वर्ष 
पहिले 

१८ ।३ | अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषद, शाहू मंदिर | मानवविज्ञान-बी.ए. वर्ष पहिले 
महाविद्यालय, पत्ता-पुणे, ता.पुणे वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम वर्ष 
(महानगरपालिका हद) जि.पुणे पहिले, 

१९ |e । सूर्यदत्ता एज्युकेशन फाऊंडेशन सूर्यदत्ता कॉलेज । विज्ञानव तंत्रज्ञान-बंचलर ऑफ 
ऑफ हॉस्पीटॅलिटी मॅनेजमेंट अँड gio टूरिझम | हॉस्पीटॅलिटी स्टडीज वर्ष पहिले 
पुणे, पत्ता-गायत्री, स.नं.३४२, चांदणी चौक पाषाण 
रोड, विसाईड डी एस के राणवरा बावधन (बु), पुणे, 
पिनकोड-४११०२१ ता.पुणे (महानगरपालिका हद्द 
) जि.पुणे 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 

२० if मित्र साधना शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, प्रभात | बी.एस्सी 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, निधोना, 
ता. फुलंब्री, जि. औरंगाबाद 

२१ ।२ | आदर्श एज्युकेडान सोसायटी अंभई संचलित, बी.एस्सी 
डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कला व विज्ञान 
महाविद्यालय, उंडणगाव, ता. सिलछ़ोड, जि. 
औरंगाबाद 

२२ ।३  । मित्र साधना शिक्षण प्रसारक मंडळ पाथ्री संचलित, | बी.एस्सी 


राजर्षी शाहू कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, पाथ्री पाल, ता. फुलंब्री, जि. 
औरंगाबाद 


पृष्ठछपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२०/( 92¢/20)/ARI-¥ 


अ. | क्र. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती 
क्र अतिरिक्त तुकडी 
किडी २ ३ 118४ 
२३ |v | दिझा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित, बी.एस्सी फारेन्सिक सायन्स अण्ड 
पिपल्स फॉरेन्सिक सायन्स अँण्ड सायबर GERI | सायबर सेक्युरीटी 
महाविद्यालय, शोंद्रा, ता.जि. औरंगाबाद 
२४ ।५ | श्री. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था संचलित, बी.एस्सी 
रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय, उस्मनाबाद. 
२५ ।६ श्री. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था संचलित, बी.कॉम 
रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय, उस्मनाबाद. 
श्रीमती ना. दा. ठाकरसी महिला विद्यापीठ 
२६ ar | एस.एन.डी.टी. होम सायन्स महाविद्यालय, पुणे एम.एस्सी. (Ask अँन्ड फुड प्रोसेसिग) 
हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट विद्यापीठ, मुंबई 
२७ गि एच. आर. कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँन्ड इकॉनॉमिक्स, | बी.एम.एस. 
मुंबई बी.ए.एफ. 
२८ ।२ ।के.सी. महाविद्यालय, मुंबई बी.एम.एस. 
बी.ए.एफ. 
२. अटीवरशार्ती:- 


, अस्तित्वात असलेल्या ज्या महाविद्यालयात अशा प्रकारे जळदगतीने मान्यता दिलेली 


अतिरिक्त तुकडी मंजूर करण्यात आळेली आहे, त्या महाविद्यालयाने त्यांच्या विभागीय 
सहसंचालकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत 
असे हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन ज्युडीशियल ECT पेपरवर सादर करावे. 


. महाविद्यालयाने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय किंवा तसे विभागीय सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र 


प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 


. महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 


आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक 
असून, इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय 
सहसंचाळलकांनी करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास 
द्यावे. 


. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेशा क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 
. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑॅफिलिएशन ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन 


२००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता 
केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु 
नये. 


. अज्ञा प्रकारे जलदगतीने मान्यता दिलेली अतिरिक्त तुकडी नैसर्गिक वाढीने पुढे चालू 


राहील. मात्र अशा तुकडीस पुढील शौक्षणिक वर्षामध्ये नियमित शासन मान्यता प्राप्त न 
झाल्यास सदर तुकडीमध्ये प्रथम वर्षाकरीता विद्यार्थी प्रवेशित करता येणार नाही. पुढील 


पृष्ठछपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२०/( 92¢/20)/ARI-¥ 


शैक्षणिक वर्षाकरिता अशा नियमित अतिरिक्‍त तुकडीकरिता झासनाने विहित केलेल्या 
निकष व कार्यपद्धतीनुसार नव्याने अर्ज सादर करुन शासन मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. 

७. जलदगती अतिरिक्‍त तुकडी ज्या शौक्षणिक वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेली आहे त्या 
शैक्षणिक वर्षामध्ये त्या तुकडीमध्ये विद्यार्थी प्रवेशित न झाल्यास तसेच, काही अन्य 
कारणांमुळे तुकडी सुरु न झाल्यास अशा तुकडीची मान्यता आपोआप रद्द झाली असे 
समजण्यात येईल. 

८. ज्या जलदगती अतिरिक्‍त तुकडीस मान्यता देण्यात आलेली आहे, अशा तुकडीमध्ये मंजूर 
विद्यार्थी संख्येच्या ५० टक्के विद्यार्थी प्रवेशित होतील, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

९. संबंधित विद्याशाखेमध्ये विद्यार्थी प्रवेशित करण्याकरिता शासनाने जी कार्यपद्धती विहित 
केलेली आहे, त्या कार्यपद्धतीद्वारेचे अशा जलदगती अतिरिक्त तुकडीमध्ये विद्यार्थी प्रवेशित 
केळे जातील. तसेच, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार अतिरिक्त जलदगती तुकडीची 
मान्यता ही कायम विनाअनुदानित तत्वावर राहील. 


३. ज्या महाविद्यालयांनी जलदगतीने मान्यता दिलेली अतिरिक्‍त तुकडीसाठी तात्पुरत्या 
स्वरुपात व्यवस्था केलेली आहे, त्या महाविद्यालयांनी पुढील ६ महिन्यात शासनाने नियमित 
तुकडीकरीता विहित केलेल्या निकषांची पुर्तता करण्यात येईल, असे हमीपत्र अर्जासोबत जोडलेले 
आहे त्या महाविद्यालयांनी पुढील ६ महिन्यात या निकषांची पूर्तता करण्यात आल्यानंतर पूर्ततेचे 
प्रमाणपत्र विद्यापीठामार्फत (निकष पूर्ण केल्याचे विद्यापीठाने प्रमाणित करुन) शासनाकडे सादर 
करणे आवश्यक राहील. 


४. विद्यापीठांनी संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी 
शासन मान्यता आदेशांचे अवलोकन केल्याशिवाय व विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक २ मधील 
प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा 
पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, 
उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


५. संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी जलदगतीने मान्यता दिलेल्या अतिरिक्‍त 
तुकड्यांचा नियतकालिक आढावा घेऊन अज्ञा अतिरिक्त तुकड्यांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या 
५०% किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर अतिरिक्त तुकड्यांची मान्यता रद्द समजून 
तसे शासन व विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचाळकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च 
न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व 
२४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


पृष्ठछपैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२०/(१२८/२०/मशि-४ 


सदर शासन Seay महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८३११२३८०४५७०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dattatray Vasantrao Kharke 
D attat fa DN: c=IN, o=Government of Maha: i 
tec 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78fff05921827123426ec39 


VasSantrao Khar ke 71000 तळी 


Date: 2020.09.03 17:09:53 +05'30' 


(4.4. खारके) 
कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


htra, 003 
in dept, postalCode=400032, 


) कुलसचिव, ud संबंधित अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३) सर्व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 


संबंधित संस्था, (विद्यापीठामार्फत) 
निवड नस्ती (मठि-४) 


पृष्ठछपैकी७ 


